अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचे 
वापराकरिता नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी “५१- 
मोटार वाहने” या उद्दीष्टाखाली निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. विमंका २०१९/प्र.क्र.२२/का.१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जुले, २०१९ 


संदर्भ : १. नियोजन विभागाचे समक्रमांक आदेश दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१९ 
२. नियोजन विभाग, ज्ञापन क्र. वाहन-२०१८/प्र.क्र.9१/का.१४२६, 


दिनांक ११ जुले, २०१९ 
शासन आदेश: 


अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचे वापरातील जुने वाहन Moka 


करण्यात आले असल्याने त्यांच्या कार्यालयीन वापराकरिता “नवीन वाहन” खरेदी करण्याकरिता 


“राज्यस्तरीय वाहन आढावा BA’ =A मान्यतेअंती रू. २०.०० लक्ष इतका निधी सदस्य सचिव, 


मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांना संदर्भाधीन क्र. १ येथील नियोजन विभागाच्या 


आदेशान्वये उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तथापि, सन २०१८-१९ मध्ये नवीन वाहन खरेदी 


करणे WAY झाले नसल्याने सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांना उपलब्ध 


करून देण्यात आलेला रु. २० लक्ष निधी मार्च, २०१९ अखेर समर्पित करण्यात आला आहे. 


२. eset, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचे वापराकरीता “नवीन वाहन” खरेदी 


संक्षिप्त देयकावर करण्यासाठी मान्यता देण्याची विनंती सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, 


औरंगाबाद यांनी केली होती. त्यानुसार, अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांच्या 


कार्यालयीन वापराकरिता “नवीन वाहन” खरेदीसाठी येणाऱ्या एकूण रू.१९,९९,६७०/- 


(रू. एकोणीस लक्ष AAT हजार सहाशे सत्तर फक्त) इतक्या खर्चास तसेच, नवीन वाहन 


खरेदीकरिता मंजूर रक्‍कम संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्यास संदर्भ क्र. २ येथील ज्ञापनान्वये 


मंजुरी देण्यात आली आहे. 
३. सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांना या आदेशान्वये पुढीलप्रमाणे 
निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे- 

उद्दीष्ट वितरित निधी (रू. हजारात) 


५१- मोटार वाहने १९९९ .६७ 


शासन SST क्रमांकः विमंका २०१९/प्र.क्र.२२/का.१४१६ 


४. झध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचे वापराकरिता खरेदी करण्यात येणारे 


नवीन वाहन प्रकरणी नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील ज्ञापनान्वये विहित करण्यात 


आलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याची व त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्याची दक्षता 


सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांनी घ्यावी. 


५.  झउध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचेकरिता नवीन वाहन खरेदी करिता 


उपलब्ध करून दिलेला रु.१९९६.६७ लक्ष निधी “ मागणी क्र. ओ-७, ३४५१- सचिवालय आर्थिक 


सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे, (अनिवार्य) (भारित) (३४५१ 


०४४९)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 


खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन आदेडा 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७१९११४७०६३९१६ असा आहे. 


हा शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Maya Roop 
Vasudeo 


(माया वासुदेव) 
अवर सचिव 
प्रति, 
सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 


प्रत माहिती व आवःयक कार्यवाहीस्तव: 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. महालेखापाल (१/२) लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर 


३. महालेखापाल (१/२) लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 


४. कार्यासन अधिकारी, का. १४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


६. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


